सन 2023-28 या शैक्षणिक वर्षापासून महाराष्ट्र राज्य 
कौशल्य, व्यवसाय शिक्षण व प्रशिक्षण मंडळाचे 
अतांत्रिक गटातील प्रमाणपत्र अभ्यासक्रमाच्या नवीन/ 
अधिकच्या तुकडयांना स्वयंअर्थसहाय्यित तत्वावर सुरु 
करण्यास मान्यता देणेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
कौशल्य, रोजगार, उद्योजकता व नाविन्यता विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक : व्हिओसी-२०२३/प्र.क्र.४३/उद्योजकता, 
मंत्रालय मुख्य इमारत (खोली क्र.२०४), २ रा मजला, 
हुतात्मा राजगुरू चौक, मादाम कामा रोड, मुंबई-४०० ०३२. 
दिनांक : २५ ऑगस्ट, २०२३ 


वाचा: 

१) उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग, शासन शुध्दीपत्रक क्रमांक:व्हीओसी-२०१२/ ५९१/ 
प्र.क्र.२४५(क)/व्यशि-४, दि. १६ जानेवारी, २०१३ 

२) महाराष्ट्र शासन राजपत्रात दि. २० जानेवारी, २०२२ रोजी प्रसिद्ध झालेला महाराष्ट्र 
राज्य कौशल्य, व्यवसाय शिक्षण व प्रशिक्षण मंडळ अधिनियम, २०२१ 

३) कौशल्य विकास, रोजगार व उद्योजकता विभाग अधिसूचना क्र.व्हिओसी-२०२०/ 
प्र.क्र.१११/ PRICI-2, दि. २५ जानेवारी, २०२२ 

४) संचालक, महाराष्ट्र राज्य कौशल्य, व्यवसाय शिक्षण व प्रशिक्षण मंडळाचे पत्र जा.क्र. 
मरोकौविमं / का-१/ मान्यता विभाग/२०२१-२२/ १५१, दि.३१ जानेवारी, २०२२ 

५) कौशल्य, रोजगार, उद्योजकता व नाविन्यता विभाग, शासन निर्णय क्र.व्हीओसी-२०२०/ 
प्र.क्र.१११/कौशल्य-२, दि.१६ फेब्रुवारी, २०२२ 

६) संचालक, महाराष्ट्र राज्य कौशल्य, व्यवसाय शिक्षण व प्रशिक्षण मंडळाचे पत्र क्र.बैठक/ 
का.क्र.१२/२०२३/३०३, दि.३१ मार्च, २०२३ 

७) संचालक, महाराष्ट्र राज्य कौशल्य, व्यवसाय शिक्षण व प्रशिक्षण मंडळाचे पत्र 
क्र.का.क्र.०१/मान्यता/२०२३/७१९, दि.१९ जून, २०२३, 


प्रस्तावना: 


औद्योगिकरणातील वाढ, बदलते तंत्रज्ञान, सामाजिक व आर्थिक बदल या बाबींचा विचार 
करता अर्धवट शिक्षण सोडलेल्या विद्यार्थ्यांसाठी तसेच विशिष्ट शिक्षण घेणा-या विद्यार्थ्यांसाठी 
(अँड-ऑन कोर्सेस) कमी कालावधीचे व्यावसायिक अभ्यासक्रम तयार करुन अशा विद्यार्थ्यांना 
रोजगार व स्वयंरोजगारास चालना (Employability) मिळण्याच्या दृष्टीने आवश्‍यक असणा-या 
व्यवसाय शिक्षणाची गरज भागविण्यासाठी व्यवसाय शिक्षण व प्रशिक्षण संचालनालयाच्या 
अधिपत्याखाली सन १९८६ मध्ये महाराष्ट्र राज्य व्यवसाय प्रशिक्षण मंडळाची (सध्याचे नाव महाराष्ट्र 
राज्य कौशल्य, व्यवसाय शिक्षण व प्रशिक्षण मंडळ ) स्थापना झाली. या मंडळामार्फत रोजगार व 


शासन निर्णय क्रमांकः व्हिओसी-२०२३/प्र.क्र.४३/उद्योजकता 


स्वयंरोजगार या डउदिष्टपूर्तीसाठी व्यवसायभिमुख अभ्यासक्रम चालविण्यांत येतात. 
औद्योगिककरणातील वाढ, बदलते तंत्रज्ञान, सामाजिक व आर्थिक बदल इत्यादींमुळे मंडळाच्या 
अभ्यासक्रमांत काळानुरुप सुधारणा तसेच वाढ करुन सद्यस्थितीत मंडळामार्फत विविध गटातील ६ 
महिने, १ वर्ष व २ वर्ष कालावधीचे अंडाकाळीन व पूर्णवेळ स्वरुपाचे असे अभ्यासक्रम राबविण्यांत येत 
आहेत.सदर अभ्यासक्रम चालविण्यासाठी इच्छुक खाजगी संस्थांकडून अर्ज मागविण्यात आले होते. 

त्यानुसार महाराष्ट्र राज्य कौशल्य, व्यवसाय शिक्षण व प्रशिक्षण मंडळाचे अभ्यासक्रम सुरू 
करण्यासाठी इच्छुक असलेल्या खाजगी संस्थांकडून प्राप्त अर्जाची संबंधित जिल्हयाच्या जिल्हा 
व्यवसाय शिक्षण व प्रशिक्षण अधिकारी यांचेमार्फत तपासणी व निरीक्षण करून मंडळाकडे पात्र 
संस्थेची शिफारस करण्यात आली आहे. जिल्हा व्यवसाय शिक्षण व प्रशिक्षण अधिकारी यांचेकडून 
Wet झालेल्या प्रस्तावांची तपासणी महाराष्ट्र राज्य कौशल्य, व्यवसाय शिक्षण व प्रशिक्षण 
मंडळामार्फत करून पात्र संस्थांची यादी शासन मान्यतेसाठी संदर्भाधीन क्र. ७ येथील पत्रान्वये 
सादर करण्यात आली आहेत. त्यानुसार सन २०२३-२४ पासून महाराष्ट्र राज्य कौशल्य, व्यवसाय 
शिक्षण व प्रशिक्षण मंडळाचे अतांत्रिक गटातील प्रमाणपत्र अभ्यासक्रम राबविणाऱ्या नवीन 
संस्था/अधिकच्या तुकडयांना स्वयंअर्थसहाय्थित तत्त्वावर व्यवसाय अभ्यासक्रम सुरु करण्यास 
मान्यता देण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय :- 


महाराष्ट्र राज्य Hered, व्यवसाय शिक्षण व प्रशिक्षण मंडळाचे अभ्यासक्रम राबविण्यास 
इच्छुक असलेल्या खाजगी शैक्षणिक संस्थांकडून सादर करण्यात आलेल्या प्रस्तावांची छाननी 
महाराष्ट्र राज्य कौशल्य, व्यवसाय शिक्षण व प्रशिक्षण मंडळामार्फत करून, त्यानुसार आवश्‍यक 
मानकांची पूर्तता करणाऱ्या संस्थेस मंडळाचे “अतांत्रिक” गटातील अभ्यासक्रम सुरू करण्यास 
मान्यता देण्याबाबतची शिफारस मंडळामार्फत करण्यात आली. त्या संस्थांचा तपशिल सोबतच्या 
प्रपत्र-“अ” मध्ये सोबत जोडण्यात आला असून, सदर संस्थांना सन २०२३-२४ पासून मंडळाचे 
अतांत्रिक गटातील प्रमाणपत्र अभ्यासक्रम नवीन संस्थेत नवीन/ अधिकच्या तुकडयांना 
स्वयंअर्थसहाय्यित तत्त्वावर सुरु करण्यास खालील अटी व शर्तीच्या अधीन राहून मान्यता देण्यात 
येत आहे. 


अटी व शर्ती: 
१. महाराष्ट्र राज्य कौड़ल्य, व्यवसाय शिक्षण व प्रशिक्षण मंडळाचे अभ्यासक्रम राबविणास मान्यता 
देण्यात आलेल्या संस्थांना शासन, व्यवसाय शिक्षण व प्रशिक्षण संचालनालय, महाराष्ट्र राज्य कौडल्य, 
व्यवसाय शिक्षण व प्रशिक्षण मंडळ तसेच, संचाळनाळलयाच्या अधिपत्याखाळील संबधित कार्यालये 
यांच्याकडून वेळोवेळी निर्गमित होणाऱ्या आदेशाचे पालन करणे बंधंनकारक राहील. 


२. महाराष्ट्र राज्य कौशल्य, व्यवसाय शिक्षण व प्रशिक्षण मंडळाचे अभ्यासक्रम चाळलविणेसाठी 


संस्थांना, ज्या जागेत मान्यता देण्यात आळेली आहे त्याच जागेत विद्यार्थी प्रवेश करण्यात यावेत. तसेच 
त्याच जागेचा मान्यतेबाबत विचार करण्यात येईल, जर जागेत बदल आढळल्यास मान्यता रद्द 
करण्यात येईल. 


पृष्ठ tat २ 


शासन निर्णय क्रमांकः व्हिओसी-२०२३/प्र.क्र.४३/उद्योजकता 


३. सदर संस्थेस अभ्यासक्रम चालविण्यासाठीची मान्यता ही संस्थेने जागेसंबंधी सादर केलेल्या 
दस्ताऐवजामधील एकूण क्षेत्रफळांचे आणि नकाशा मधील उपलब्ध जागेच्या आधारे देण्यात येत आहे. 


४. सदर संस्थेस महाराष्ट्र राज्य कौशल्य, व्यवसाय शिक्षण व प्रशिक्षण मंडळाचे अभ्यासक्रम सुरु 
करण्यास स्वयंअर्थसहाय्यित तत्वावर मान्यता fest असली तरीही, भविष्यात कोणत्याही प्रकारचे 
अनुदान अथवा आर्थिक मदत देण्यात येणार नाही. तसेच, या अभ्यासक्रमाकरीता प्रवेश घेतलेल्या 
विद्यार्थ्याना भारत सरकार मेंट्रीकोत्तर शिष्यवृत्ती, तसेच शिक्षण शुल्क/परीक्षा शुल्क चा लाभ अनुज्ञेय 
असणार नाही. 


५. सदर SUH स्वयंअर्थसहाय्यथित तत्वावर मान्यता देण्यात आल्यामुळे या 
अभ्यासक्रमासाठी संस्थेने नियुक्‍त केलेल्या सर्व कर्मचारी वर्गाची सेवा/ वेतन व तद्अनुषंगीक बाबींची 
जबाबदारी सर्वस्वी संस्थेची राहील. याबाबत शासनाची कोणतीही जबाबदारी राहणार नाही . 

६. सदर संस्थेस अर्ज केलेल्या प्राप्त नस्तीमधील/प्रस्तावामधील अभिलेख्यानुसार मान्यता प्रदान 
करण्यात आलेली आहे, त्यामध्ये भविष्यात काही विसंगती/ बेकायदेशीर आढळल्यास संबंधित 
संस्थेतील अभ्यासक्रमांची मान्यता तात्काळ रद्द करण्यात येईल आणि अशा दोषी संस्थांवर कायदेशीर 
कार्यवाही करण्यात येईल. 


७. *“स्वयंअर्थसहाय्यित तत्वावर मान्यता मिळालेले प्रमाणपत्र अभ्यासक्रम” अज्ञा सूचना फलक 
संस्थांनी दर्शनी भागावर लावणे बंधनकारक राहील. सूचना फलकावर अभ्यासक्रमांच्या मंजूर 
तुकड्यांची संख्या व मंजूर प्रवेश क्षमता यांचा उल्लेख करण्यात यावा. संस्थेचे नाव मेडीकल/ 
इंजिनिअरींग/ पॉलीटेक्नीक/ आय.टी.आय. अथवा तत्सम नाव देण्यात येऊ नये आणि त्याऐवजी 
संस्थेच्या नावाच्या पुढे कौशल्य विकास संस्था असे नमूद करणे बंधनकारक आहे. संस्थानी अशा प्रकारे 
नावात बदल करून सादर न केल्यास अशा संस्थांचा मान्यतेसाठी विचार करण्यात येणार नाही. संस्थेने 
पायाभुत सुविधा व इतर बाबीची पुर्तता प्रस्ताव/ अर्ज सादर करतेवेळी त्यामध्ये संस्थेचे जुने नाव व 
सुधारीत नाव असे दोन्ही नावे नमूद करणे बंधनकारक राहील. 


८. यापूर्वी उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग शासन शुध्दीपत्रक क्रमांक: व्हीओसी-२०१२/५९१/ 
प्र.क्र.२४५(क)/ व्यशि-४, दि.१६ जानेवारी, २०१३ अन्वये, आवश्यक ती अनामत रक्कम रोखीने 
चलनाद्वारे अथवा बँक गॅरटीच्या स्वरुपात भरण्याची तरतूद करण्यात आली होती. तथापि, मंडळाचे पत्र 
क्र.बेठक/का.क्र.१२/२०२३/३०३, दि.३१.०३.२०२३ नुसार मान्यता देण्यात आल्याप्रमाणे अनामत 
रक्‍कम मंडळाच्या बचत बँक खात्यात ऑनलाईन पद्धतीने संबंधित मान्यता प्राप्त संस्थेने भरणे आवश्‍यक 
राहील. 


९. मान्यता देण्यात आलेल्या अभ्यासक्रमाच्या अधिकच्या/नवीन तुकडयांची प्रवेशक्षमता प्रती 
तुकडी ३० इतकी राहील. 


१०. संस्थेने विद्यार्थी प्रवेश करणेची मान्यता मिळाल्याशिवाय विद्यार्थी प्रवेश केल्यास, किंवा मंजुरी 
पेक्षा ज्यादा प्रवेश केल्यास असे प्रवेश ग्राह्य धरण्यात येणार नाही. याकरीता संस्थेस “महाराष्ट्र राज्यात 
कृषि, पशु व मत्स्य विज्ञान, आरोग्य विज्ञान, उच्च तंत्र व व्यवसाय शिक्षण यांमधील अनधिकृत संस्था 
स्थापन करणे आणि अनधिकृत अभ्यास पाठ्यक्रम सुरु करणे (प्रतिबंध, अधिनियम, २०१३” लागू राहील. 


पृष्ठ ४ पैकी ३ 


शासन निर्णय क्रमांकः व्हिओसी-२०२३/प्र.क्र.४३/उद्योजकता 


११. 


मान्यताप्राप्त अभ्यासक्रम मान्यता दिलेल्या शैक्षणिक वर्षात संस्थेने सुरू न केल्यास अथवा सदर 


अभ्यासक्रमाच्या तुकडीत सतत ३ वर्ष मंजूर प्रवेश क्षमतेच्या ५० टक्के पेक्षा कमी प्रवेश झाल्यास सदर 
संस्थेची मान्यता आपोआप रद्द होईल. तद्नंतर संस्थेस सदर अभ्यासक्रम सुरू करण्यासाठी मान्यता 


प्रक्रिया नव्याने करणे आवश्यक राहील. 


१२. 


महाराष्ट्र राज्य कौशल्य, व्यवसाय शिक्षण व प्रशिक्षण मंडळामार्फत राबविण्यात येत असलेल्या 


अभ्यासक्रमात शासनाने राष्ट्रीय कौशल्य पात्रता आराखडा (NSQF) नुसार बदल केल्यास त्याप्रमाणे 
अभ्यासक्रम राबविणे संस्थेवर बंधनकारक राहील. 


१३. 


मान्यता दिलेल्या संस्थांनी व्यवसाय अभ्यासक्रम सुरू केले आहेत तसेच अभ्यासक्रमनिहाय 


प्रवेशित विद्यार्थी संख्या याबाबतची माहिती संचालक, महाराष्ट्र राज्य कौड़ठाल्य, व्यवसाय शिक्षण व 
प्रशिक्षण मंडळ यांनी शासनास दोन महिन्यात सादर करावी. 


सदर झासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 


उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेतांक क्र. २०२३०८२५१५०९०६२९०३ असा आहे. हा आदेश 


डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करून काढण्यात येत आहे. 


प्रत, 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


Digitally signed by SHRINIVAS JAGANNATH SHASTRI 


S H R | N | VA S DN: c=IN, o=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, 
ou=SKILLS EMPLOYMENT ENTREPRENEURSHIP AND 


INNOVATION DEPARTMENT, 


2.5.4.20=562c9a4a27312e1de46dbbd470c2f1a3e466d 
JAGAN NA ग H 159bc4c9bd7f2f9cc64766abce2, postalCode=400032, 


st=Maharashtra, 


serialNumber=C02F 19AC7E7AB3A50D817C95CF483E3 


3229CFOCBB03283B175900630F81D2337, 
cn=SHRINIVAS JAGANNATH SHASTRI 
Date: 2023.08.25 15:57:51 +05'30' 


(श्रीनिवास शास्त्री) 
उप सचिव, महाराष्ट्र शासन 


१. मा. मंत्री (कौ.रो. उ. व ना.) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 


. अपर मुख्य सचिव, कौशल्य, रोजगार, उद्योजकता व नाविन्यता विभाग यांचे स्वीय सहाय्यक, मंत्रालय, 


मुंबई. 


. संचालक, व्यवसाय शिक्षण व प्रशिक्षण संचालनालय, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई. 


४. संचालक, महाराष्ट्र राज्य कौशल्य, व्यवसाय शिक्षण व प्रशिक्षण मंडळ, मुंबई. 


io 


. सहसंचालक, व्यवसाय शिक्षण व प्रशिक्षण, प्रादेशिक कार्यालय, मुंबई/पुणे/नाशिक/ औरंगाबाद/ 


अमरावती/नागपूर (GASH, महाराष्ट्र राज्य Hed, व्यवसाय शिक्षण व प्रशिक्षण मंडळ, मुंबई 
यांच्यामार्फत ) 


. संबंधीत जिल्हा व्यवसाय शिक्षण व प्रशिक्षण अधिकारी (संचालक, महाराष्ट्र राज्य कौशल्य, व्यवसाय 


शिक्षण व प्रशिक्षण मंडळ, मुंबई यांच्यामार्फत ). 


. संबंधित संस्था. (संचालक, महाराष्ट्र राज्य कौशल्य, व्यवसाय शिक्षण व प्रशिक्षण मंडळ 


यांच्यामार्फत) 
. निवडनस्ती (उद्योजकता). 


पृष्ठ ४ पैकी ४ 


Ped, रोजगार, उद्योजकता व नाविन्यता विभाग, शासन निर्णय क्र.व्हिओसी-२०२३/प्र.क्र.४३/उद्योजकता, दि.२५ ऑगस्ट, 2023, सोबतचे "प्रपत्र-अ" 


शैक्षणिक सन २०२३-२४ करीता मंडळाचे व्यवसाय अभ्यासक्रम प्रथमच नवीन संस्थेत नव्याने सुरु करण्यासाठी/जुन्या संस्थेत नवीन अभ्यासक्रम सुरु करणे / जुन्या संस्थेत 


सुरु असलेल्या अभ्यासक्रमाच्या तुकडीत वाढ करणे . 


(अभ्यासक्रम गट-अतांत्रिक गट) 
विभाग जिल्हा संस्थेचे नाव व पत्ता (संस्था संकेतांक जुन्या संस्थेत नवीन अभ्यासक्रम व तुकडी वाढकरिता) 


अभ्यासक्रमाचे नाव - सी. सी. इन अन्न व पेय सेवा, अर्धवेळ, कालावधी - सहा महिने 


तुकडी संख्या 


मान्यतेचा प्रकार 


अभ्यासक्रम संकेताक -४०११०१ 


र मुंबइ चिकोत्सक समुहाचे सर सिताराम अँन्ड लेडी शांताबाई पाटकर कॉलेज ऑफ आर्टस अन्ड सायन्स 


अन्ड, व्ही.पी.वर्दे ऑफ HAS अँन्ड इकोनॉम्कीस एस.व्ही.रोड, गोरेगाव (पश्चिम) मुंबई ४००१०४ 
अभ्यासक्रमाचे नाव - सी. सी. इन हॉटेल स्वागत व लेखा कार्यकला, अर्धवेळ, कालावधी - सहा महिने 


नवीन संस्था 
१. 


अभ्यासक्रम संकेताक -४०११०२ 


चिकोत्सक समुहाचे सर सिताराम अँन्ड लेडी शांताबाई पाटकर कालेज ऑफ आर्टस अँन्ड सायन्स 
अन्ड, व्ही.पी.वर्दे ऑफ HHS अँन्ड इकोनॉम्कीस एस.व्ही.रोड, गोरेगाव (पश्चिम) मुंबई ४००१०४ 


अभ्यासक्रमाचे नाव - सी.सी.इन बेसिक फूड प्रांडक्ान, अर्धवेळ, कालावधी - सहा महिने 
भारतीय शिक्षण संस्था संचलित भारतीय शिक्षण संस्था कौशल्य व्य.शि. व प्र. केद्र, मु. S.N.No. 
११५८/२ पाबळ, ता. शिरुर, जि. पुणे ४१२ ४०३. 


मुंबई fase 
उपनगर 


नवीन संस्था 
पव 


अभ्यासक्रम संकेताक -४०१११८ 


चिकोत्सक समुहाचे सर सिताराम अँन्ड लेडी शांताबाई पाटकर कालेज ऑफ आर्टस अँन्ड सायन्स 
अन्ड, व्ही.पी.वर्दे ऑफ HHS अँन्ड इकोनॉम्कीस एस.व्ही.रोड, गोरेगाव (पश्चिम) मुंबई ४००१०४ 


नवीन संस्था 


नवीन संस्था 
क 
पव 


अभ्यासक्रम संकेताक -४०१२०१ 


चिकोत्सक समुहाचे सर सिताराम अँन्ड लेडी शांताबाई पाटकर कालेज ऑफ आर्टस अँन्ड सायन्स 
अन्ड, व्ही.पी.वर्दे ऑफ कॉर्मस अँन्ड इकोनॉम्कीस एस.व्ही.रोड, गोरेगाव (पश्चिम) मुंबई ४००१०४ 


Page 1 of 18 


नवीन संस्था 
pn 


Ped, रोजगार, उद्योजकता व नाविन्यता विभाग, शासन निर्णय क्र.व्हिओसी-२०२३/प्र.क्र.४३/उद्योजकता, दि.२५ ऑगस्ट, 2023, सोबतचे "प्रपत्र-अ" 


शैक्षणिक सन २०२३-२४ करीता मंडळाचे व्यवसाय अभ्यासक्रम प्रथमच नवीन संस्थेत नव्याने सुरु करण्यासाठी/जुन्या संस्थेत नवीन अभ्यासक्रम सुरु करणे / जुन्या संस्थेत 


सुरु असलेल्या अभ्यासक्रमाच्या तुकडीत वाढ करणे . 
(अभ्यासक्रम गट-अतांत्रिक गट) 


जिल्हा संस्थेचे नाव व पत्ता (संस्था संकेतांक जुन्या संस्थेत नवीन अभ्यासक्रम व तुकडी वाढकरिता) 


अभ्यासक्रमाचे नाव - सी. सी. इन बेकरी व मिठाईकला, अर्धवेळ, कालावधी - एक वर्ष 


तुकडी संख्या 


मान्यतेचा प्रकार 


अभ्यासक्रम संकेताक -४०१२०२ 


चिकोत्सक समुहाचे सर सिताराम अँन्ड लेडी शांताबाई पाटकर HIST ऑफ आर्टस अन्ड सायन्स 
अन्ड, व्ही.पी.वर्दे ऑफ HAS अँन्ड इकोनॉम्कीस एस.व्ही.रोड, गोरेगाव (पश्चिम) मुंबई ४००१०४ 


नवीन संस्था 


अभ्यासक्रम संकेताक -४०१२०७ 


चिकोत्सक समुहाचे सर सिताराम अन्ड लेडी शांताबाई पाटकर कालेज ऑफ आर्टस अँन्ड सायन्स 
अन्ड, व्ही.पी.वर्दे ऑफ कॉर्मस अँन्ड इकोनॉम्कीस एस.व्ही.रोड, गोरेगाव (पश्चिम) मुंबई ४७००१०४ 


उपनगर 


अभ्यासक्रमाचे नाव - डिप्लोमा कोर्स इन हॉटेल ऑपरेशन्स, पूर्णवेळ, कालावधी -दोन वर्ष 
पुणे सातारा कोयना एज्युकेशन सोसायटीचे इन्स्टिटयुट ऑफ हॉटेल मॅनेजमेट, पाटण बी.डी. कॉलेज कॅम्पस, 
ता. पाटण, जि. सातारा ४१५२०६ (संस्था कोड १३०३५५) 


अभ्यासक्रमाचे नाव - डिप्लोमा कोर्स इन HN अँन्ड रेस्टोरॅन्ट मॅनेजमेंट, पूर्णवेळ, कालावधी - दोन वर्ष 


नवीन संस्था 
pa 


अभ्यासक्रम संकेताक -४०१४०२ 


नवीन संस्था 
eo 


अभ्यासक्रम संकेताक -४०१४०७ 


चिकोत्सक समुहाचे सर सिताराम अँन्ड लेडी शांताबाई पाटकर कालेज ऑफ आर्टस अँन्ड सायन्स 
अन्ड, व्ही.पी.वर्दे ऑफ कॉर्मस अँन्ड इकोनॉम्कीस एस.व्ही.रोड, गोरेगाव (पश्चिम) मुंबई ४००१०४ 


Page 2 of 18 


नवीन संस्था 
व 


Ped, रोजगार, उद्योजकता व नाविन्यता विभाग, शासन निर्णय क्र.व्हिओसी-२०२३/प्र.क्र.४३/उद्योजकता, दि.२५ ऑगस्ट, 2023, सोबतचे "प्रपत्र-अ" 


शैक्षणिक सन २०२३-२४ करीता मंडळाचे व्यवसाय अभ्यासक्रम प्रथमच नवीन संस्थेत नव्याने सुरु करण्यासाठी/जुन्या संस्थेत नवीन अभ्यासक्रम सुरु करणे / जुन्या संस्थेत 
सुरु असलेल्या अभ्यासक्रमाच्या तुकडीत वाढ करणे . 


(अभ्यासक्रम गट-अतांत्रिक गट) 
विभाग जिल्हा संस्थेचे नाव व पत्ता (संस्था संकेतांक जुन्या संस्थेत नवीन अभ्यासक्रम व तुकडी वाढकरिता) मान्यतेचा प्रकार तुकडी संख्या 
अभ्यासक्रमाचे नाव -सी.सी.इन फेशियल अँन्ड ब्लिच ऑपरेटर, अर्धवेळ, कालावधी - सहा महिने अभ्यासक्रम संकेताक -४०५१०३ 


चिकोत्सक समुहाचे सर सिताराम अँन्ड लेडी शांताबाई पाटकर कॉलेज ऑफ आर्टस अँन्ड सायन्स ।नवीन संस्था 
अन्ड, व्ही.पी.वर्दे ऑफ HH अँन्ड इकोनॉम्कीस एस.व्ही.रोड, गोरेगाव (पश्चिम) मुंबई ४००१०४ च्च 


अभ्यासक्रमाचे नाव -सी.सी.इन ऑपरेटर कोर्स इन ब्युटी कल्चर, अर्धवेळ, कालावधी - सहा महिने 


चिकोत्सक समुहाचे सर सिताराम अँन्ड लेडी शांताबाई पाटकर कॉलेज ऑफ आर्टस अँन्ड सायन्स ।नवीन संस्था 

अन्ड, व्ही.पी.वर्दे ऑफ कॉर्मस अँन्ड इकोनॉम्कीस एस.व्ही.रोड, गोरेगाव (पश्चिम) मुंबई ४००१०४ पव 

अभ्यासक्रमाचे नाव -सी.सी.इन बेसिक कोर्स इन ब्युटी कल्चर, अर्धवेळ, कालावधी - सहा महिने अभ्यासक्रम संकेताक -४०५१०८ 
मुंबई चिकोत्सक समुहाचे सर सिताराम अन्ड लेडी शांताबाई पाटकर कॉलेज ऑफ आर्टस अन्ड सायन्स |नवीन संस्था 

उपनगर  ऑन्ड, व्ही.पी.वर्द ऑफ कॉर्मस अन्ड इकोनॉम्कीस एस.व्ही.रोड, गोरेगाव (पश्चिम) मुंबई ४००१०४ pa 
पुणे सोलापूर jer विचार मंच व्होकेशनल ट्रेनिंग सेंटर, ५१/४ भक्ति मार्ग, उंच विठोबाच्या पाठीमागे, रुम नं. ८, |नवीन संस्था 

ढे पहिला मजला व तळमजला, भक्ती मार्ग, पंढरपुर, जिल्हा सोलापूर ४१३३०४. शिवा 
नाशिक धुळे बापूसाहेब डी.बी. पाटील शैक्षणिक बहुउद्देशिय संस्था संचलित लावण्या कौशल्य विकास संस्था, नवीन संस्था 

२ vo. ०२ 

प्लॉट नं. ३, वर्षावाडी, मोहाडी, धुळे ४२४३११. 


Page 3 of 18 


Ped, रोजगार, उद्योजकता व नाविन्यता विभाग, शासन निर्णय क्र.व्हिओसी-२०२३/प्र.क्र.४३/उद्योजकता, दि.२५ ऑगस्ट, 2023, सोबतचे "प्रपत्र-अ" 


शैक्षणिक सन २०२३-२४ करीता मंडळाचे व्यवसाय अभ्यासक्रम प्रथमच नवीन संस्थेत नव्याने सुरु करण्यासाठी/जुन्या संस्थेत नवीन अभ्यासक्रम सुरु करणे / जुन्या संस्थेत 
सुरु असलेल्या अभ्यासक्रमाच्या तुकडीत वाढ करणे . 


(अभ्यासक्रम गट-अतांत्रिक गट) 


त संस्थेचे नाव व पत्ता (संस्था संकेतांक जुन्या संस्थेत नवीन अभ्यासक्रम व तुकडी वाढकरिता) 
अभ्यासक्रमाचे नाव -सी.सी.इन प्रोफेशनल कोर्स इन ब्युटी कल्चर अँन्ड हेअर ड्रेसिंग, अर्धवेळ, कालावधी - सहा महिने 


चिकोत्सक समुहाचे सर सिताराम अँन्ड लेडी शांताबाई पाटकर कॉलेज ऑफ आर्टस अँन्ड सायन्स ।नवीन संस्था 
अन्ड, व्ही.पी.वर्दे ऑफ कॉर्मस अँन्ड इकोनॉम्कीस एस.व्ही.रोड, गोरेगाव (पश्चिम) मुंबई ४७००१०४ १. 


ou fin हेअर ड्रेसिंग ब्युटी कल्वर स्कील्स डेव्हल्परमेंट Shea, इमारत नं ॥-टोपाझ, प्रिसिअस ।नवीन संस्था 
जेम्स सोसायटी, फ्लॅट नं ३५१-३५६, कोरेगाव पार्क, जि. पुणे, पिन कोड-४११००१ हिवा 
१३ अभ्यासक्रमाचे नाव सी.सी.इन हेअर अँन्ड ब्युटी ऑपरेटर, अर्धवेळ, कालावधी - सहा महिने 


चैतन्य प्रतिष्ठाण संचलित कै.सौ.हिराबाई किसनराव लांडगे (आईसाहेब) कौशल्य व्यवसाय शिक्षण व ।नवीन संस्था 
प्रशिक्षण संस्था, ल्क्षमी नारायण हाईट्स, प्लॉट नं-१५४, सेक्टर नं-०२, इंद्रायणीनगर, भोसरी, पुणे- व 


४११०२६ 
अभ्यासक्रमाचे नाव -सी.सी.इन ब्युटी केअर, अर्धवेळ, कालावधी - सहा महिने 


मुंबई चिकोत्सक समुहाचे सर सिताराम अँन्ड लेडी शांताबाई पाटकर कॉलेज ऑफ आर्टस अँन्ड सायन्स ।नवीन संस्था 
उपनगर  ऑन्ड, व्ही.पी.वर्द ऑफ कॉर्मस अँन्ड इकोनॉम्कीस एस.व्ही.रोड, गोरेगाव (पश्चिम) मुंबई ४००१०४ 
मुंबई मुंबई हहर ARIST मंदिर संचलित बाबासाहेब गावडे इन्स्टिट्युट ऑफ टेक्नालाजी, मराठा मंदिर, मराठा मंदिर ।नवीन संस्था 
२ मुंबई सेंट्रल मुंबई 
मार्ग, , मुंबई-४००००८ 


Page 4 of 18 


Ped, रोजगार, उद्योजकता व नाविन्यता विभाग, शासन निर्णय क्र.व्हिओसी-२०२३/प्र.क्र.४३/उद्योजकता, दि.२५ ऑगस्ट, 2023, सोबतचे "प्रपत्र-अ" 


शैक्षणिक सन २०२३-२४ करीता मंडळाचे व्यवसाय अभ्यासक्रम प्रथमच नवीन संस्थेत नव्याने सुरु करण्यासाठी/जुन्या संस्थेत नवीन अभ्यासक्रम सुरु करणे / जुन्या संस्थेत 
सुरु असलेल्या अभ्यासक्रमाच्या तुकडीत वाढ करणे . 


(अभ्यासक्रम गट-अतांत्रिक गट) 
विभाग जिल्हा संस्थेचे नाव व पत्ता (संस्था संकेतांक जुन्या संस्थेत नवीन अभ्यासक्रम व तुकडी वाढकरिता) मान्यतेचा प्रकार तुकडी संख्या 


अभ्यासक्रमाचे नाव -सी.सी.इन सौदर्यशास्त्र, अर्धवेळ, कालावधी -एक वर्ष अभ्यासक्रम संकेताक -४०५२०१ 
मुंबई 
नागपूर 


बई मुंबई चिकोत्सक समुहाचे सर सिताराम अन्ड लेडी शांताबाई पाटकर कॉलेज ऑफ आर्टस अन्ड सायन्स |नवीन संस्था 
अन्ड, SLA Ae A HAS अँन्ड इकोनॉम्कीस एस.व्ही.रोड, गोरेगाव (पश्चिम) मुंबई ४००१०४ वचि 

TX ।नागपूर युवा महिला ग्रामीण विकास विद्या प्रसारक मंडळ संचलित डॉ. राधाकृष्ण प्रमाणपत्र अभ्यासक्रम नवीन संस्था 
व्होकेशनल ट्रेनिंग सेंटर, WA, न्यु डायमंड नगर, माता मंदिराचे मागे, खरबी रोड, नागपूर-४००६१२ व 
वव 


ठाणे द ड्रिम्स एज्युकेशन सोसायटी संचलित द ड्रिम्स एज्युकेशन कौडल्य विकास संस्था, 8 AT मजला/ ५ |नवीन संस्था 


वा मजला, उषा सदन साई मिरॅकल बिल्डींग, ओक बाग रोड, कल्याण, स्टेशन रोड, कल्याण (प) 
जि.ठाणे, पिन कोड-४२१३०१ 


अभ्यासक्रमाचे नाव -सी.सी. कॉम्प्युटर टायपिंग (इंग्लिश), अर्धवेळ, कालावधी - सहा महिने 


विद्या प्रतिष्ठाण संचलित विद्या प्रतिष्ठाण कौशल्य विकास संस्था,सुपे C/o व्ही. पी.कळा, विज्ञान व ।नवीन संस्था 
वाणिज्य महाविद्यालय, सुपे, ता.बारामती, जिल्हा पुणे, पिन कोड- ४१२२०४ 


iy पे 
po q 
युनिक एज्युकेशन सोसायटी संचलित युनिक स्किल डेव्हलपमेंट सेंटर, विद्या विकास प्रसारिणी सभा |तुकडी वाढ व 
२ ०१ 


शेठ हिरालाल सराफ प्रशाळा, ७८४, बुधवार पेठ, मोती चौक, पुणे ४११ ००२. (संस्था कोड १२०६०९) 


Page 5 of 18 


Ped, रोजगार, उद्योजकता व नाविन्यता विभाग, शासन निर्णय क्र.व्हिओसी-२०२३/प्र.क्र.४३/उद्योजकता, दि.२५ ऑगस्ट, 2023, सोबतचे "प्रपत्र-अ" 


शैक्षणिक सन २०२३-२४ करीता मंडळाचे व्यवसाय अभ्यासक्रम प्रथमच नवीन संस्थेत नव्याने सुरु करण्यासाठी/जुन्या संस्थेत नवीन अभ्यासक्रम सुरु करणे / जुन्या संस्थेत 
सुरु असलेल्या अभ्यासक्रमाच्या तुकडीत वाढ करणे . 
(अभ्यासक्रम गट-अतांत्रिक गट) 


La विभाग संस्थेचे नाव व पत्ता (संस्था संकेतांक जुन्या संस्थेत नवीन अभ्यासक्रम व तुकडी वाढकरिता) मान्यतेचा प्रकार तुकडी संख्या 
पुणे सातारा आदर्श शिक्षण प्रसारक मंडळ संचलित आदर्श कौशल्य विकास संस्था, 7३, १४, पहिला मजला, |नवीन संस्था 
रै गिते कॉम्प्लेक्स, पंताचा गोट, जि. सातारा ४१५००२. 
पुणे सातारा ट्युलिप कॉम्पुटर्स संचलित साईदत्त HA विकास संस्था, एस.नं २२8, २३७, प्राफौट पोईंट, नवीन संस्था 
8 मला त र canes अ 
पहिला , बॉम्बे , जि.सातारा, पिन कोड-४१५००२ 


पुणे सातारा श्री. रिध्दी-सिध्दी चॅरिटेबल ट्रस्ट संचलित श्री साईप्रसाद व्यवसाय शिक्षण व प्रशिक्षण केद्र, मातोश्री, |नवीन संस्था 
4 ae शा 
ह ३४६/क/१, सोमवार पेठ, न्यु इंग्लिश स्कूल चौक, सातारा ४१५००२ 


पुणे सातारा ळोकविकास संस्था संचलित स्वराज टेक्निकल इन्स्टियुट सातारा, १९१ अ, दुर्वाकुर अपार्टमेट, नवीन संस्था 
अण्णासाहेब कल्धाणी स्कूल रोह, साईमंदिर शेजारी गोहोली जि.सातारा, पिन कोड-४१५००२ 


सोलापूर |शिवमल्हार कृष्णाबाई वाघे गोंधळ सांस्कृतिक मंडळ संचलित सह्याद्री कौशल्य व्यवसाय शिक्षणव = [SRA संस्थेत नवीन 
प्रशिक्षण संस्था, A/p-90/9A, शिवाजीनगर शांभर फुटी बायपास माळेवाडी एसएमपी कॉलेज जवळ अभ्यासक्रम ०२ 
अकलूज, जि. सोलापूर, पिन कोड-४१३१०१, संस्था कोड-१५०३६३ 


स्वंराजली फाडेशन संचलित वेष्णवी कौशल्य विकास संस्था YAS हाइटस हॉटेल प्रसाद IIR  ।|जुन्या संस्थेत नवीन 
उचंगाव, जि.कोल्हापूर-४१६००५, संस्था कोड-१६०३५९ अभ्यासक्रम 


नाशिक  ।|आदर्श टेक्नीकल एज्युकेडान सोसायटी संचलित स्वामी विवेकानंद व्यवसाय प्रशिक्षण केद्र, जुन्या संस्थेत नवीन 
ता.कळवण, जि. नाशिक, पिन कोड-४२३५०१, संस्था कोड-०७०२८२ अभ्यासक्रम 


Page 6 of 18 


Ped, रोजगार, उद्योजकता व नाविन्यता विभाग, शासन निर्णय क्र.व्हिओसी-२०२३/प्र.क्र.४३/उद्योजकता, दि.२५ ऑगस्ट, 2023, सोबतचे "प्रपत्र-अ" 


शैक्षणिक सन २०२३-२४ करीता मंडळाचे व्यवसाय अभ्यासक्रम प्रथमच नवीन संस्थेत नव्याने सुरु करण्यासाठी/जुन्या संस्थेत नवीन अभ्यासक्रम सुरु करणे / जुन्या संस्थेत 


सुरु असलेल्या अभ्यासक्रमाच्या तुकडीत वाढ करणे . 
(अभ्यासक्रम गट-अतांत्रिक गट) 


विभाग जिल्हा संस्थेचे नाव व पत्ता (संस्था संकेतांक जुन्या संस्थेत नवीन अभ्यासक्रम व तुकडी वाढकरिता) मान्यतेचा प्रकार तुकडी संख्या 


नागपूर गोंदिया श्री.छत्रपती शिवाजी महाराज बहु. सामाजिक संस्था संचलित श्री. छत्रपती शिवाजी महाराज 
कौशल्य विकास संस्था, मु.रिसामा, ग्राम सचिवालय ईमारत, रिसामा ता. आमगांव, जि. गोंदिया, 
पिन कोड-४४१९०२ 
नागपूर ।गडचिरोली ।आकृती बहूउद्देशिय संस्था संचलित आकृती कॅम्प्युटर टायपींग एन्ड व्होकेशनल ट्रेनिंग इन्स्टिट्युट, 
भै C/o हेमराज सुखारे, श्रीराम नगर, हूसैनी कॉम्लेक्स, वडसा रोड, कूरखेडा, जि.गडचिरोली, पिन 


कोड-४४१२०९ 


मुंबई अर्चना एज्युकेशनल ट्रस्ट संचलित अर्चना एज्युकेशनल ट्रस्ट कौशल्य, व्यवसाय शिक्षण व प्रशिक्षण 
१२ संस्था, चैत्रबन कम्पौंड, सावरोली रोड, शहापूर, ता. शहापूर, जि. ठाणे-४२१६०१, संस्था कोड- 
३०६२३७ 


नवीन संस्था 


जुन्या संस्थेत नवीन 
अभ्यासक्रम 


नाशिक ।नाशिक नालंदा बहुउद्देशिय सेवाभावी संस्था संचलित दिया आय केअर पॅरामेडिकल इन्स्टिटयुट सर्व्हे नं. 
१९४/२, ८७, मालेगाव, ता. मालेगांव, जि. नाशिक ४२३१०६. 


नवीन संस्था 


सातारा आय.टी.एम.टी. स्कोल डेव्हलपमेट सेंटर वाई धुमाळ बिल्डिंग २ रा मजला, सोनगिरवाडी वाई, ता. 
वाई, जि. सातारा ४१२८०३ (संस्था कोड १३०१०९) 
पुणे सातारा श्री. सरस्वती तांत्रिक शिक्षण संस्था संचलित 501 कौशल्य, व्यवसाय शिक्षण व प्रशिक्षण संस्था, सर्व 
नं. ७७/५७, मोळाचा ओढा वर्ये रोड, कला महाविद्यालयाजवळ, कोंढवे, सातारा ४१५ ००२. 


Page 7 of 18 


जुन्या संस्थेत नवीन 
अभ्यासक्रम 
जुन्या संस्थेत नवीन 
अभ्यासक्रम 


Ped, रोजगार, उद्योजकता व नाविन्यता विभाग, शासन निर्णय क्र.व्हिओसी-२०२३/प्र.क्र.४३/उद्योजकता, दि.२५ ऑगस्ट, 2023, सोबतचे "प्रपत्र-अ" 


शैक्षणिक सन २०२३-२४ करीता मंडळाचे व्यवसाय अभ्यासक्रम प्रथमच नवीन संस्थेत नव्याने सुरु करण्यासाठी/जुन्या संस्थेत नवीन अभ्यासक्रम सुरु करणे / जुन्या संस्थेत 
सुरु असलेल्या अभ्यासक्रमाच्या तुकडीत वाढ करणे . 


(अभ्यासक्रम गट-अतांत्रिक गट) 


त संस्थेचे नाव व पत्ता (संस्था संकेतांक जुन्या संस्थेत नवीन अभ्यासक्रम व तुकडी वाढकरिता) 
पुणे सातारा अमर शैक्षणिक विकास संस्था संचलित अमर कौशल्य विकास संस्था, १४९९ सातारा-रहिमतपुर  |।नवीन संस्था 
च रोड, कोडोली, ता.जि. सातारा ४१५००४ ms 
अमरावती [goer श्री स्वामी समर्थ बहुउद्देशिय संस्था संचलित राजमाता व्होकेशनल ट्रेनिंग सेंटर, सिदखेडराजा, नवीन संस्था 
१७ क तीज तीत ली ह Rewer ०२ 
एचडीएफसी बँकेजवळ, मेहकर रोड, सिंदखेडराजा, जि. बुलडाणा ४४३२०३ 
पुणे युनिक एज्युकेशन सोसायटी संचलित युनिक स्किल डेव्हलपमेंट सेंटर, सव्हे नं.१२३६, सी.टी.बोरा ।तुकडी वाढ ल 
oO 
कॉलेज WS, शिरूर, जिल्हा-पुणे ४११ 002. (संस्था कोड १२०६०९) 


सातारा  ।आदर्श शिक्षण प्रसारक मंडळ संचलित आदर्श कौशल्य विकास संस्था, 5-३, "४, पहिला मजला, ।नवीन संस्था 
कृष्णा एम्पायर, कामाठीपुरा पेठ, सायन्स कॉलेज समोर, जि. सातारा ४१५००२. 


अभ्यासक्रमाचे नाव -सी.सी. कॉम्प्युटर टायपिंग (मराठी), अर्धवेळ, कालावधी - सहा महिने अभ्यासक्रम संकेताक -४०८१०५ 
E सातारा  ट्युलिप कॉाम्पुटर्स संचलित Used कोडलय विकास संस्था, एस.नं २२8, 23B, प्रोफिट पॉन्ट, नवीन संस्था 


पहिला मजला, बोंबे रेस्टोरन्ट, गोडोळी, जि.सातारा, पिन कोड-४१५००२ 


विद्या प्रतिष्ठाण संचलित विद्या प्रतिष्ठाण lated विकास संस्था,सुपे C/o व्ही. पी.कळा, विज्ञान व ।नवीन संस्था 
वाणिज्य महाविद्यालय, सुपे, ता.बारामती, जिल्हा पुणे, पिन कोड- ४१२२०४ 


युनिक एज्युकेशन सोसायटी संचलित युनिक स्किल डेव्हलपर्मेट सेंटर, विद्या विकास प्रसारिणी सभा ।तुकडी वाढ 
शेठ हिरालाल सराफ प्रशाळा, ७८४, बुधवार पेठ, मोती चौक, पुणे ४११ ००२. (संस्था कोड १२०६०९) 
पुणे सातारा आदर्श शिक्षण प्रसारक मंडळ संचलित आदर्श Hed विकास संस्था, 7३, ४, पहिला मजला, |नवीन संस्था 
ह गिते कॉम्प्लेक्स, पंताचा गोट, जि. सातारा ४१५००२. 


Page 8 of 18 


Ped, रोजगार, उद्योजकता व नाविन्यता विभाग, शासन निर्णय क्र.व्हिओसी-२०२३/प्र.क्र.४३/उद्योजकता, दि.२५ ऑगस्ट, 2023, सोबतचे "प्रपत्र-अ" 


शैक्षणिक सन २०२३-२४ करीता मंडळाचे व्यवसाय अभ्यासक्रम प्रथमच नवीन संस्थेत नव्याने सुरु करण्यासाठी/जुन्या संस्थेत नवीन अभ्यासक्रम सुरु करणे / जुन्या संस्थेत 
सुरु असलेल्या अभ्यासक्रमाच्या तुकडीत वाढ करणे . 


(अभ्यासक्रम गट-अतांत्रिक गट) 


La विभाग संस्थेचे नाव व पत्ता (संस्था संकेतांक जुन्या संस्थेत नवीन अभ्यासक्रम व तुकडी वाढकरिता) मान्यतेचा प्रकार तुकडी संख्या 
पुणे सातारा 
३४६/क/१, सोमवार पेठ, न्यु इंग्लिश स्कूल चौक, सातारा ४१५००२ 
; नाशिक |नाशिक आदर्श टेक्नीकल एज्युकेशन सोसायटी संचलित स्वामी विवेकानंद व्यवसाय प्रशिक्षण केद्र, 
ता.कळवण, जि. नाशिक, पिन कोड-४२३५०१, संस्था कोड-०७०२८२ 


पुणे सातारा ळोकविकास संस्था संचलित स्वराज टेक्निकल इन्स्टियुट सातारा, १९१ अ, दुर्वाकुर अपार्टमेट, 
अण्णासाहेब कल्धाणी स्कूल रोह, साईमंदिर शेजारी गोहोली जि.सातारा, पिन कोड-४१५००२ 


सोलापूर |शिवमल्हार कृष्णाबाई वाघे गोंधळ सांस्कृतिक मंडळ संचलित सह्याद्री कौशल्य व्यवसाय शिक्षण व  |जुन्या संस्थेत नवीन 
प्रशिक्षण संस्था, ॥/७-१०/१५, शिवाजीनगर BAR फुटी बायपास माळेवाडी एसएमपी कॉलेज जवळ |अभ्यासक्रम 
अकलूज, जि. सोलापूर, पिन कोड-४१३१०१, संस्था कोड-१५०३६३ 


स्वराजली फांडेशन संचलित वैष्णवी कौशल्य विकास संस्था सुमेरू हाईटस हॉटेल प्रसाद aot | जुन्या संस्थेत नवीन 
उचंगाव, जि.कोल्हापूर-४१६००५, संस्था कोड-१६०३५९ 


पिन कोड-४४१९०२ 


नागपूर ।गडचिरोली |आकृती बहूउद्देशिय संस्था संचलित आकृती कॅम्प्युटर टायपींग एन्ड व्होकेशनल ट्रेनिंग इन्स्टिट्युट, 
C/o हेमराज सुखारे, श्रीराम नगर, हूसैनी कॉम्लेक्स, वडसा रोड, कूरखेडा, जि.गडचिरोली, पिन 
कोड-४४१२०९ 


Page 9 of 18 


नागपूर श्री.छत्रपती शिवाजी महाराज बहु. सामाजिक संस्था संचलित श्री. छत्रपती शिवाजी महाराज 
कौशल्य विकास संस्था, मु.रिसामा, ग्राम सचिवालय ईमारत, रिसामा ता. आमगांव, जि. गोंदिया, 


Ped, रोजगार, उद्योजकता व नाविन्यता विभाग, शासन निर्णय क्र.व्हिओसी-२०२३/प्र.क्र.४३/उद्योजकता, दि.२५ ऑगस्ट, 2023, सोबतचे "प्रपत्र-अ" 


शैक्षणिक सन २०२३-२४ करीता मंडळाचे व्यवसाय अभ्यासक्रम प्रथमच नवीन संस्थेत नव्याने सुरु करण्यासाठी/जुन्या संस्थेत नवीन अभ्यासक्रम सुरु करणे / जुन्या संस्थेत 
सुरु असलेल्या अभ्यासक्रमाच्या तुकडीत वाढ करणे . 


(अभ्यासक्रम गट-अतांत्रिक गट) 


La विभाग जिल्हा संस्थेचे नाव व पत्ता (संस्था संकेतांक जुन्या संस्थेत नवीन अभ्यासक्रम व तुकडी वाढकरिता) मान्यतेचा प्रकार तुकडी संख्या 


मुंबई अर्चना एज्युकेशनल ट्रस्ट संचलित अर्चना एज्युकेशनल ट्रस्ट कौशल्य, व्यवसाय शिक्षण व प्रशिक्षण |जुन्या संस्थेत नवीन 
संस्था, चैत्रबन कम्पौंड, सावरोली रोड, शहापूर, ता. शहापूर, जि. ठाणे-४२१६०१, संस्था कोड- अभ्यासक्रम व 
३०६३७ 


व नाशिक ।नाशिक नालंदा बहुउद्देशिय सेवाभावी संस्था संचलित दिया आय केअर पॅरामेडिकल इन्स्टिटयुट सर्व्हे न. ।नवीन संस्था शि 
मालेगांव oO 
१९४/२, ८७, मालेगाव, ता. , जि. नाशिक ४२३१०६. 


पुणे सातारा आय.टी.एम.टी. स्कोल डेव्हलपमेट सेंटर वाई धुमाळ बिल्डिंग २ रा मजला, सोनगिरवाडी वाई, ता. [BRT संस्थेत नवीन 
ef Pe वाई, जि. सातारा ४१२८०३ (संस्था कोड १३०१०९) अभ्यासक्रम 

पुणे सातारा श्री. सरस्वती तांत्रिक शिक्षण संस्था संचलित 5091 कौशल्य, व्यवसाय शिक्षण व प्रशिक्षण संस्था, सर्व |जुन्या संस्थेत नवीन 
"का नं. ७७/५७, मोळाचा ओढा वर्ये रोड, कला महाविद्यालयाजवळ, कोंढवे, सातारा ४१५ ००२. अभ्यासक्रम 

पुणे सातारा अमर शैक्षणिक विकास संस्था संचलित अमर कौडल्य विकास संस्था, १४९९ सातारा-रहिमतपुर संस्था 
का रोड, कोडोली, ता.जि. सातारा ४१५००४ 

अमरावती |बुलढाणा श्री स्वामी समर्थ बहुउद्देशिय संस्था संचलित राजमाता व्होकेशनल ट्रेनिंग सेंटर, सिदखेडराजा, नवीन संस्था 
शिका एचडीएफसी बँकेजवळ, मेहकर रोड, सिंदखेडराजा, जि. बुलडाणा ४४३२०३ 

पुणे पुणे युनिक एज्युकेशन सोसायटी संचलित युनिक स्किल डेव्हलपमेंट सेंटर, सर्व्हे नं.१२३६, सी.टी.बोरा ।|तुकडी वाढ 
शिका कॉलेज रोड, शिरूर, जिल्हा-पुणे ४११ ००२. (संस्था कोड १२०६०९) eee | 

पुणे सातारा आदर्श शिक्षण प्रसारक मंडळ संचलित आदर्श कौशल्य विकास संस्था, 57३, ४, पहिला मजला, |नवीन संस्था 
क. (| कृष्णा एम्पायर, कामाठीपुरा पेठ, सायन्स कॉलेज समोर, जि. सातारा ४१५००२. | 


Page 10 of 18 


Ped, रोजगार, उद्योजकता व नाविन्यता विभाग, शासन निर्णय क्र.व्हिओसी-२०२३/प्र.क्र.४३/उद्योजकता, दि.२५ ऑगस्ट, 2023, सोबतचे "प्रपत्र-अ" 


शैक्षणिक सन २०२३-२४ करीता मंडळाचे व्यवसाय अभ्यासक्रम प्रथमच नवीन संस्थेत नव्याने सुरु करण्यासाठी/जुन्या संस्थेत नवीन अभ्यासक्रम सुरु करणे / जुन्या संस्थेत 


सुरु असलेल्या अभ्यासक्रमाच्या तुकडीत वाढ करणे . 
(अभ्यासक्रम गट-अतांत्रिक गट) 


विभाग जिल्हा संस्थेचे नाव व पत्ता (संस्था संकेतांक जुन्या संस्थेत नवीन अभ्यासक्रम व तुकडी वाढकरिता) 


मान्यतेचा प्रकार तुकडी संख्या 
अभ्यासक्रमाचे नाव -सी.सी.इन हेअर अँन्ड ब्युटी ऑपरेटर, अर्धवेळ, कालावधी - सहा महिने अभ्यासक्रम संकेताक -४०५११७ 


मुंबई चिकोत्सक समुहाचे सर सिताराम अँन्ड लेडी शांताबाई पाटकर कालेज ऑफ आर्टस अँन्ड सायन्स 
उपनगर  ऑन्ड, व्ही.पी.वर्द ऑफ कॉर्मस अन्ड इकोनॉम्कीस एस.व्ही.रोड, गोरेगाव (पश्चिम) मुंबई ४००१०४ 


अभ्यासक्रमाचे नाव -सी.सी.इन हस्तकला व कार्यानुभव शिक्षक प्रमाणपत्र, अर्धवेळ, कालावधी - एक वर्ष 
औरंगाबाद |परभणी शबाना एज्युकेशनल अंड वेलफेअर सोसायटी संचलित शबाना एज्युकेशनल कौशल्य विकास 
संस्था, परभणी प्लॉट नं.२५११, राजीया अखिल कॉलनी, दर्गा रोड, परभणी, पिन कोड-४३१४०१ 


२० अभ्यासक्रमाचे नाव -सी. सी. इन काम्प्युटराईज्ड hard डिझाईनिंग, अर्धवेळ, कालावधी - सहा महिने 


नवीन संस्था 
कच 


अभ्यासक्रम संकेताक -४०९२०३ 


नवीन संस्था 
पवि 


अभ्यासक्रम संकेताक -४१०१०४ 


चिकीत्सक समुहाचे सर सिताराम अँन्ड लेडी शांताबाई पाटकर HIST ऑफ आर्टस अन्ड सायन्स 
अन्ड, व्ही.पी.वर्दे ऑफ HAS अँन्ड इकोनॉम्कीस एस.व्ही.रोड, गोरेगाव (पश्चिम) मुंबई ४००१०४ 


२१ ।अभ्यासक्रमाचे नाव -सी. सी. इन ड्रेस मेकींग, अर्धवेळ, कालावधी - सहा महिने 


नवीन संस्था 
पव 


अभ्यासक्रम संकेताक -४१०१०७ 


मुंबई चिकोत्सक समुहाचे सर सिताराम अँन्ड लेडी शांताबाई पाटकर कालेज ऑफ आर्टस अँन्ड सायन्स 
उपनगर  ऑन्ड, व्ही.पी.वर्द ऑफ कॉर्मस अँन्ड इकोनॉम्कीस एस.व्ही.रोड, गोरेगाव (पश्चिम) मुंबई ४००१०४ 


Page 11 of 18 


नवीन संस्था 
pa 


Ped, रोजगार, उद्योजकता व नाविन्यता विभाग, शासन निर्णय क्र.व्हिओसी-२०२३/प्र.क्र.४३/उद्योजकता, दि.२५ ऑगस्ट, 2023, सोबतचे "प्रपत्र-अ" 


शैक्षणिक सन २०२३-२४ करीता मंडळाचे व्यवसाय अभ्यासक्रम प्रथमच नवीन संस्थेत नव्याने सुरु करण्यासाठी/जुन्या संस्थेत नवीन अभ्यासक्रम सुरु करणे / जुन्या संस्थेत 
सुरु असलेल्या अभ्यासक्रमाच्या तुकडीत वाढ करणे . 


(अभ्यासक्रम गट-अतांत्रिक गट) 
विभाग जिल्हा संस्थेचे नाव व पत्ता (संस्था संकेतांक जुन्या संस्थेत नवीन अभ्यासक्रम व तुकडी वाढकरिता) मान्यतेचा प्रकार तुकडी संख्या 
२२ अभ्यासक्रमाचे नाव -सी. सी. इन स्पेशलायझेशन इन ब्लाउझ, अर्धवेळ, कालावधी - सहा महिने अभ्यासक्रम संकेताक -४१०१०८ 


चिकोत्सक समुहाचे सर सिताराम अँन्ड लेडी शांताबाई पाटकर कॉलेज ऑफ आर्टस अँन्ड सायन्स ।नवीन संस्था 
अन्ड, व्ही.पी.वर्दे ऑफ HHS अँन्ड इकोनॉम्कीस एस.व्ही.रोड, गोरेगाव (पश्चिम) मुंबई ४७००१०४ व 


अभ्यासक्रमाचे नाव -सी. सी. इन भरतकाम व सुझोभित काम (प्रात्यक्षिक), अर्धवेळ, कालावधी - सहा महिने अभ्यासक्रम संकेताक -४१०११७ 


मुंबई चिकोत्सक समुहाचे सर सिताराम अन्ड लेडी शांताबाई पाटकर कॉलेज ऑफ आर्टस अन्ड सायन्स |नवीन संस्था 
उपनगर  ऑन्ड, व्ही.पी.वर्द ऑफ कॉर्मस अँन्ड इकोनॉम्कीस एस.व्ही.रोड, गोरेगाव (पश्चिम) मुंबई ४००१०४ व 
२४ ।अभ्यासक्रमाचे नाव -सी. सी. इन शिवण व कर्तन (प्रात्यक्षिक), अर्धवेळ, कालावधी - सहा महिने अभ्यासक्रम संकेताक -४१०११८ 


मुंबई चिकोत्सक समुहाचे सर सिताराम अँन्ड लेडी शांताबाई पाटकर कॉलेज ऑफ आर्टस अँन्ड सायन्स ।नवीन संस्था 
उपनगर  ऑन्ड, व्ही.पी.वर्द ऑफ कॉर्मस अँन्ड इकोनॉम्कीस एस.व्ही.रोड, गोरेगाव (पश्चिम) मुंबई ४००१०४ 


पुणे सांगली अनुसिध्द सेवाभावी एजुकेडान सोसायटी संचलित मुळे व्होकेशनल ट्रेनिंग इन्स्टिट्युट सुभाषनगर  ।नवीन संस्था 
प्लॉट नं. २१० अ ठ सुभाषनगर ता. मिरज, जि. सांगली, पिन कोड-४१६४१०, संस्था कोड-१४०४२२ 
; मुंबई पाळघर ग्राम स्वराज्य समिती महाराष्ट्र कौडाल्य विकास संस्था सरोदय केद्र यडावंतनगर, ता. विक्रमगड, [Ad संस्था 
जिल्हा पालघर. 


Page 12 of 18 


Ped, रोजगार, उद्योजकता व नाविन्यता विभाग, शासन निर्णय क्र.व्हिओसी-२०२३/प्र.क्र.४३/उद्योजकता, दि.२५ ऑगस्ट, 2023, सोबतचे "प्रपत्र-अ" 


शैक्षणिक सन २०२३-२४ करीता मंडळाचे व्यवसाय अभ्यासक्रम प्रथमच नवीन संस्थेत नव्याने सुरु करण्यासाठी/जुन्या संस्थेत नवीन अभ्यासक्रम सुरु करणे / जुन्या संस्थेत 
सुरु असलेल्या अभ्यासक्रमाच्या तुकडीत वाढ करणे . 
(अभ्यासक्रम गट-अतांत्रिक गट) 


विभाग जिल्हा संस्थेचे नाव व पत्ता (संस्था संकेतांक जुन्या संस्थेत नवीन अभ्यासक्रम व तुकडी वाढकरिता) तुकडी संख्या 
२५ अभ्यासक्रमाचे नाव -सी. सी. इन बेसिक फेडान डिझाईनिंग, अर्धवेळ, कालावधी - सहा महिने 


चिकोत्सक समुहाचे सर सिताराम अँन्ड लेडी शांताबाई पाटकर कॉलेज ऑफ आर्टस अँन्ड सायन्स ।नवीन संस्था 
अन्ड, व्ही.पी.वर्दे ऑफ HHS अँन्ड इकोनॉम्कीस एस.व्ही.रोड, गोरेगाव (पश्चिम) मुंबई ४७००१०४ व 


मेस्को एज्युकेडान सोसायटी संचलित मेस्को एज्युकेशन सोसायटी व्होकेशनल ट्रेनिंग सेंटर, रेडियन्ट |नवीन संस्था 
इंग्लिश हाय स्कुल MSS, ३रा AVS, अबदुल कलाम आझाद स्पोर्टस स्टेडियम नियर एम.एम. ०२ 


वॅली, कौसा, मुंब्रा, ठाणे-४००६१२ 
२६ ।अभ्यासक्रमाचे नाव - सी. सी. इन शिवण व कर्तन, अर्धवेळ, कालावधी - सहा महिने 


कासार विचार मंच व्होकेशनल ट्रेनिंग सेटर, ५१/४ भक्ति मार्ग, उंच विठोबाच्या पाठीमागे, रुम नं. ८, ।नविन संस्था शि 
. ७) 
पहिला मजला व तळमजला, भक्ती मार्ग, पंढरपुर, जिल्हा सोलापूर ४१३३०४ 


अभ्यासक्रमाचे नाव - डिप्लोमा कोर्स इन har डिझाइनींग एन्ड colar HARM, पूर्णवेळ, कालावधी - २ वर्ष अभ्यासक्रम संकेताक -४१०४०१ 


Page 13 of 18 


Ped, रोजगार, उद्योजकता व नाविन्यता विभाग, शासन निर्णय क्र.व्हिओसी-२०२३/प्र.क्र.४३/उद्योजकता, दि.२५ ऑगस्ट, 2023, सोबतचे "प्रपत्र-अ" 


शैक्षणिक सन २०२३-२४ करीता मंडळाचे व्यवसाय अभ्यासक्रम प्रथमच नवीन संस्थेत नव्याने सुरु करण्यासाठी/जुन्या संस्थेत नवीन अभ्यासक्रम सुरु करणे / जुन्या संस्थेत 
सुरु असलेल्या अभ्यासक्रमाच्या तुकडीत वाढ करणे . 


(अभ्यासक्रम गट-अतांत्रिक गट) 


Ld विभाग संस्थेचे नाव व पत्ता (संस्था संकेतांक जुन्या संस्थेत नवीन अभ्यासक्रम व तुकडी वाढकरिता) मान्यतेचा प्रकार तुकडी संख्या 


अभ्यासक्रमाचे नाव - सी. सी. इन गारमेंट मॅन्युफॅक्चरींग अँन्ड ars डिझाईनिंग, अर्धवेळ, कालावधी - एक वर्ष अभ्यासक्रम संकेताक -४१०२०४ 


चिकोत्सक समुहाचे सर सिताराम अन्ड लेडी शांताबाई पाटकर कॉलेज ऑफ आर्टस अन्ड सायन्स |नवीन संस्था 
अन्ड, व्ही.पी.वर्दे ऑफ HHA अँन्ड इकोनॉम्कीस एस.व्ही.रोड, गोरेगाव (पश्चिम) मुंबई ४००१०४ 


नागपूर ।नागपूर युवा महिला ग्रामीण विकास विद्या प्रसारक मंडळ संचलित डॉ. राधाकृष्ण प्रमाणपत्र अभ्यासक्रम नवीन संस्था 
व्होकेशनल ट्रेनिंग सेंटर, WA, न्यु डायमंड नगर, माता मंदिराचे मागे, खरबी रोड, नागपूर-४००६१२ 


मुंबई पालघर  ।|जय शैक्षणिक संशोधन संस्था संचलित जय पॅरामेडीकल कॉलेज, मु.पो.जांभुळविहीर (पु), ता.जव्हार, |जुन्या संस्थेत नवीन 
जि.पालघर, पिन कोड-४०१६०३, संस्था कोड-३०४६९ ae 
अभ्यासक्रमाचे नाव - सी.सी.इन सेक्यूरिटी Vos फायर प्रिव्हेनशन प्रशिक्षण, अर्धवेळ, कालावधी - सहा महिने 


नाशिक ।|अहमदनगर |राईज एज फौंडेडनचे Sele इंजि. स्किल Se. SRC. पानोली, ता. पारनेर, जि.अहमदनगर, |।नवीन संस्था 
७ 
पिन कोड-४१४३०२ 


अभ्यासक्रमाचे नाव - सी.सी.इन एलिमेटस ऑफ गारमेंट मेकिंग अन्ड Hara डिझायनिंग, अर्धवेळ, कालावधी - सहा महिने अभ्यासक्रम संकेताक -४१०१३६ 


चैतन्य प्रतिष्ठाण संचलित कै.सौ.हिराबाई किसनराव लांडगे (आईसाहेब) कौशल्य व्यवसाय शिक्षण व |नवीन संस्था 
प्रशिक्षण संस्था, ल्क्षमी नारायण हाईट्स, प्लॉट नं-१५४, सेक्टर नं-०२, इंद्रायणीनगर, भोसरी, पुणे- pa 


४११०२६ 


Page 14 of 18 


Ped, रोजगार, उद्योजकता व नाविन्यता विभाग, शासन निर्णय क्र.व्हिओसी-२०२३/प्र.क्र.४३/उद्योजकता, दि.२५ ऑगस्ट, 2023, सोबतचे "प्रपत्र-अ" 


शैक्षणिक सन २०२३-२४ करीता मंडळाचे व्यवसाय अभ्यासक्रम प्रथमच नवीन संस्थेत नव्याने सुरु करण्यासाठी/जुन्या संस्थेत नवीन अभ्यासक्रम सुरु करणे / जुन्या संस्थेत 


सुरु असलेल्या अभ्यासक्रमाच्या तुकडीत वाढ करणे . 
(अभ्यासक्रम गट-अतांत्रिक गट) 


अ 


विभाग जिल्हा संस्थेचे नाव व पत्ता (संस्था संकेतांक जुन्या संस्थेत नवीन अभ्यासक्रम व तुकडी वाढकरिता) 


अभ्यासक्रमाचे नाव -सी.सी.इन सर्टिफाइड फायर सेफ्टी ऑडिटर, अर्धवेळ, कालावधी - सहा महिने 


नाशिक ।अहमदनगर |राईज एज HIS अटोमेक इंजि. स्किल डेव्ह. इंन्स्टि. पानोली, ता. पारनेर, जि.अहमदनगर, 
पिन कोड-४१४३०२ 


अभ्यासक्रमाचे नाव - सी.सी. इन प्रि स्कुल टिचर्स ट्रेनिंग, पूर्णवेळ, कालावधी - एक वर्ष 


a पुणे ए.के.आय.एस. स्किल डेव्हलपमेंट, पुना कॉलेज कॅम्प पुणे ४११००१. (संस्था कोड १२०६६४) 
पुणे पुणे मोरया सामाजिक प्रतिष्ठाण संचलित लोकनेते आमदार लक्ष्मण जगताप पॅरामेडिकल कॉलेज 
2 कौशल्य व्यवसाय शिक्षण व प्रशिक्षण संस्था, न्यु मिलीनीयम इंग्लिश मिडीअम स्कुल, सर्व्हे नं. 
७२/१बी/५३, सांगवी, ता. हवेल, जिल्हा पुणे ४११ ०२७. 
व देवकमल वेल्फेअर फाऊंडेशन संचलित तळवेकर व्होकेडानल ट्रेनिंग सेटर, पवन नगर, नागपूर- 
रे ४४००२६ 


अभ्यासक्रमाचे नाव -सी.सी.इन डिझास्टर मॅनेजमेंट, अर्धवेळ, कालावधी - एक वर्ष 


नाशिक ।|अहमदनगर |राईज एज Hearted अटोमेक इंजि. स्किल डेव्ह. इंन्स्टि. पानोली, ता. पारनेर, जि.अहमदनगर, 
पिन कोड-४१४३०२ 


अभ्यासक्रमाचे नाव -अंडव्हान्स डिप्लोमा इन इंडिस्ट्रयल सेफ्टी, अर्धवेळ, कालावधी - एक वर्ष 


नाशिक ।अहमदनगर [Iso एज फौडेशनचे अंटोमेक इंजि. स्किल Se. इंन्स्टि. पानोळी, ता. पारनेर, जि.अहमदनगर, 
पिन कोड-४१४३०२ 


Page 15 of 18 


मान्यतेचा प्रकार तुकडी संख्या 


अभ्यासक्रम संकेताक -४१११९२ 


नवीन संस्था 
शि 


अभ्यासक्रम संकेताक - ४११२०६ 
जुन्या संस्थेत नवीन 
अभ्यासक्रम 


अभ्यासक्रम संकेताक - ४११२१२ 


अ 
०१ 
अभ्यासक्रम संकेताक - ४११२१७ 


विग po 
०१ 


Ped, रोजगार, उद्योजकता व नाविन्यता विभाग, शासन निर्णय क्र.व्हिओसी-२०२३/प्र.क्र.४३/उद्योजकता, दि.२५ ऑगस्ट, 2023, सोबतचे "प्रपत्र-अ" 


शैक्षणिक सन २०२३-२४ करीता मंडळाचे व्यवसाय अभ्यासक्रम प्रथमच नवीन संस्थेत नव्याने सुरु करण्यासाठी/जुन्या संस्थेत नवीन अभ्यासक्रम सुरु करणे / जुन्या संस्थेत 
सुरु असलेल्या अभ्यासक्रमाच्या तुकडीत वाढ करणे . 


(अभ्यासक्रम गट-अतांत्रिक गट) 


La विभाग संस्थेचे नाव व पत्ता (संस्था संकेतांक जुन्या संस्थेत नवीन अभ्यासक्रम व तुकडी वाढकरिता) मान्यतेचा प्रकार तुकडी संख्या 
आ. 


नागपूर ।नागपूर 
३ एन्ड इंस्ट्रियडल सेफटी व्होकेशनल ट्रेनिंग सेंटर tale नं-०२ विठ्ठल नगरी खालसना उमरेड रोड, 
त. कुही. जि. नागपूर-४४१२०४ 


अभ्यासक्रमाचे नाव -सी.सी.इन टनेलिग सेफ्टी, अर्धवेळ, कालावधी - सहा महिने अभ्यासक्रम संकेताक - ४११२१९ 


नाशिक ।अहमदनगर |राईज एज Hisar अटोमेक इंजि. स्किल डेव्ह. इंन्स्टि. पानोली, ता. पारनेर, जि.अहमदनगर, 
पिन कोड-४१४३०२ 1. | 


अभ्यासक्रमाचे नाव - डिप्लोमा कोर्स इन अप्लाइड आर्ट, पूर्णवेळ, कालावधी - दोन वर्ष 


मुंबई हहर स्नेहलता राणे एज्युकेशन ट्रस्ट संचलित मंथन आर्टस्‌ स्कूल, जयेंद्र भुवन, एस.के.बोले रोड, दादर, 
मुंबई-४०००२८ ०२ 


अभ्यासक्रमाचे नाव -सी.सी.इन पोस्ट Miser व्हिज्युअल इफक्टेस (VFX), अर्धवेळ, कालावधी - एक वर्ष अभ्यासक्रम संकेताक -४१३२०३ 


वि रिलायन्स अँनिमेशन स्टुडिओज प्रा.लि.८ वा मजला सिटी टॉवर, ढोले पाटील रस्ता, पुणे, पिन कोड-|नवीन संस्था शिया 
०१ 
४११००१ 


Page 16 of 18 


Ped, रोजगार, उद्योजकता व नाविन्यता विभाग, शासन निर्णय क्र.व्हिओसी-२०२३/प्र.क्र.४३/उद्योजकता, दि.२५ ऑगस्ट, 2023, सोबतचे "प्रपत्र-अ" 


शैक्षणिक सन २०२३-२४ करीता मंडळाचे व्यवसाय अभ्यासक्रम प्रथमच नवीन संस्थेत नव्याने सुरु करण्यासाठी/जुन्या संस्थेत नवीन अभ्यासक्रम सुरु करणे / जुन्या संस्थेत 
सुरु असलेल्या अभ्यासक्रमाच्या तुकडीत वाढ करणे . 
(अभ्यासक्रम गट-अतांत्रिक गट) 


विभाग जिल्हा संस्थेचे नाव व पत्ता (संस्था संकेतांक जुन्या संस्थेत नवीन अभ्यासक्रम व तुकडी वाढकरिता) मान्यतेचा प्रकार तुकडी संख्या 


अभ्यासक्रमाचे नाव - डिप्लोमा कोर्स इन हॉस्पीटॅलिटी मॅनेजमेंट, पूर्णवेळ, कालावधी - दोन वर्ष 


व्ही.आर. आय चारिटेबल ट्रस्ट संचलित व्हिजन इन्स्टिटयुट ऑफ व्होकेशनल ट्रेनिंग इन्स्टिटयुट, 
पुणे सांगली  |।आरआयआयटी बिल्डींग, मीरा हौसिंग सोसायटी, माधव नगर रोड, सांगली ४१६४१६ (संस्था कोड ।नवीन संस्था pa 
१४०४२५) 


श्री विठ्ठल ज्ञानपीठ आरोग्य शौक्षणिक प्रसार संस्था संचलित वि.आर पॅरामेडिकल कौशल्य विकास 
२ पुणे सोलापूर संस्था, देगांव ता.पंढरपूर, जि. सोलापूर, पिन कोड 
, देगांव ता.पंढरपूर, जि. , पिन कोड-४१३३०४ 
अभ्यासक्रमाचे नाव - अँडवान्स डिप्लोमा इन अँडव्हरटाइझिंग अँन्ड मार्केटिंग, पूर्णवेळ, कालावधी - एक वर्ष अभ्यासक्रम संकेताक -॥॥58२६५००१ 


मुंबई मुंबई दी बाम्बे सेट पाल सोसायटी संचलित सेंट पाल इंस्टीट्युट ऑफ कम्युनिकेशन एज्यूकेशन, सेंट पॉल ।नवीन संस्था 
मिडीया कॉम्प्लेक्स, २४ रोड, टीपीएस ३, बांद्रा (प), मुंबई-४०००५० ल. 


अभ्यासक्रमाचे नाव - अँडवान्स डिप्लोमा इन पब्लिक रिलेडनस अँन्ड इन्टिग्रेटेड मार्केटिंग कम्युनिकेशन, पूर्णवेळ, कालावधी - |अभ्यासक्रम संकेताक -।॥॥58२६५००२ 
एक वर्ष 
मुंबई मुंबई दी dd Ue पा ल सोसायटी संचलित सेंट पाल इंस्टीट्युट ऑफ कम्युनिकेशन एज्यूकेडान, सेंट पॉल ।नवीन संस्था 

उपनगर मिडीया कॉम्प्लेक्स, २४ रोड, टीपीएस 3, बांद्रा (प), मुंबई-४०००५० pon 


Page 17 of 18 


Ped, रोजगार, उद्योजकता व नाविन्यता विभाग, शासन निर्णय क्र.व्हिओसी-२०२३/प्र.क्र.४३/उद्योजकता, दि.२५ ऑगस्ट, 2023, सोबतचे "प्रपत्र-अ" 


शैक्षणिक सन २०२३-२४ करीता मंडळाचे व्यवसाय अभ्यासक्रम प्रथमच नवीन संस्थेत नव्याने सुरु करण्यासाठी/जुन्या संस्थेत नवीन अभ्यासक्रम सुरु करणे / जुन्या संस्थेत 
सुरु असलेल्या अभ्यासक्रमाच्या तुकडीत वाढ करणे . 


(अभ्यासक्रम गट-अतांत्रिक गट) 


त संस्थेचे नाव व पत्ता (संस्था संकेतांक जुन्या संस्थेत नवीन अभ्यासक्रम व तुकडी वाढकरिता) 
अभ्यासक्रमाचे नाव - अंडव्हान्स डिप्लोमा इन जर्नलिझम अँन्ड डिजिटल मिडिया, पूर्णवेळ, कालावधी - एक वर्ष अभ्यासक्रम संकेताक -।॥॥58२६५००३ 


मुंबई मुंबई दी did सेट पाल सोसायटी संचलित सेंट पाल इंस्टीट्युट ऑफ कम्युनिकेशन एज्यूकेशन, सेंट पॉल ।नवीन संस्था 
उपनगर मिडीया कॉम्प्लेक्स, २४ रोड, टीपीएस ३, बांद्रा (प), मुंबई-४०००५० po 


अभ्यासक्रमाचे नाव -अंडव्हान्स डिप्लोमा इन फिल्ममेकिंग, पूर्णवेळ, कालावधी - एक वर्षे अभ्यासक्रम संकेताक -॥॥58२६५००४ 


मुंबई मुंबई दी बाम्बे सेट पाल सोसायटी संचलित सेंट पाल इंस्टीट्युट ऑफ कम्युनिकेशन एज्यूकेडान, सेंट पॉल ।नवीन संस्था Le 
कॉम्प्लेक्स मुंबई oO 
उपनगर मिडीया , २४ रोड, टीपीएस >, बांद्रा (प), मुंबई-४०००५० 


अभ्यासक्रमाचे नाव -अंडव्हान्स डिप्लोमा इन thas डिझायनिंग, अर्धवेळ, कालावधी-एक वर्ष अभ्यासक्रम संकेताक -५०६००१ 


i. 


Page 18 of 18 


